शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती या 
संस्थेचे “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती” 
असे नामाधिकरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.१३६/ प्रशासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, लोकमान्य टिळक मार्ग 
नविन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: ३१ मे २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांकः एमईडी- 
२०१०/प्र.क्र.१८७/२०१२/शिक्षण-१, दिनांक 03.09.2093. 
२) शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांकः एमईडी- 
२०१३/प्र.क्र.२१२/१३/शिक्षण-१, दिनांक ०५.०७.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

विभागाच्या संदर्भ क्र. १ वरील दिनांक ०३.०१.२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये बारामती येथे 
१०० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित ५०० रुग्ण खाटांचे रुग्णालय सुरु 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ वरील दिनांक ०५.०७.२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रथम वर्षाकरिता १०० विद्यार्थी प्रवेशास परवानगी देण्यात आली आहे. सदर संस्थेचे 
नामाधिकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती या संस्थेचे “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती” असे नामाधिकरण करण्यात येत आहे. त्यानुषगांने 
आवश्यक ती कार्यवाही आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय मुंबई यांनी करावी. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५३११५३५०९५५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

PRAKASH Dal sane RASH BABA SuSE 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार Carl नुसारव नावाने. BABAN 25 420 sooner 
SURWASE टा 
(प्रकाश सुरवसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राज भवन,वाळकेश्वर मार्ग, मलबार 
हिल, मुंबई- ४०० ०३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.१३६/प्रशा-२, दिनांक ३१ मे 2023. 


2. 


मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे स्वीय 
सहायक. 


मा अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
. मा. मंत्री (वे.शि.) याचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


६. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई ४०००२१. 


१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधान भवन, मुंबई ४०००२१. 
. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई.. 


. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
. संचालक, आयुष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 

विभागीय आयुक्त, पुणे 

जिल्हाधिकारी, पुणे. 

सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (सवी, वैद्यकीय शिक्षण व 


औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१८. 


98. 
20. 
24. 


सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये, महाराष्ट्र 
अधिष्ठाता / अधिक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, बारामती. 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

निवडनस्ती (प्रशासन-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


